RNI No . MAHBIL/ 2009/ 35529 
Reg. No. MH/MR /South - 345 /2014 - 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष६, अंक ३० ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८ - २४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १९३६ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १४ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आस्थापना-९ / वि .दु. से.प./ तलाठी / सीआर - ३० / २०१३ . — दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१३ ते २८ नोव्हेंबर २०१३ या कालावधीत 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांच्यामार्फत या जिल्ह्याच्या मुख्यालयी घेण्यात आलेल्या तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा 
विभागीय परीक्षेत सर्व विषय घेऊन खालील उमेदवार उत्तीर्ण झालेले आहेत : 
अनुक्रमांक उमेदवाराचे नाव 

उप विभागीय 

आसन क्रमांक 
( १ ) 

( ४ ) 
१ श्रीमती महालिंगपुरे राजश्री गजानन 

चिपळूण 
पूर्वीच्या परीक्षेत काही विषयात सुटीचा फायदा घेऊन परीक्षेत बसलेले खालील उमेदवार उत्तीर्ण झालेले आहेत : 
अनुक्रमांक उमेदवारांचे नाव 

उप विभाग 

आसन क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 
१ श्री . घाग संदेश प्रमोद 

रत्नागिरी 
श्री . जाधव विनोद ज्ञानदेव 

दापोली 
श्रीमती कानडे वंदना हरी 

चिपळूण 
श्री . मांडवकर चंद्रकांत महादेव 

रत्नागिरी 
श्रीमती मुल्ला रुकसाना अमीनसाहेब 

दापोली 
६ श्रीमती ठोंबरे हिरा बाळू 
७ श्रीमती वाडकर सुविधा रोहिदास 

रत्नागिरी 


( २ ) 


ors 


m 


x 


5 


दापोली 


रत्नागिरी , 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०१४. 


राधाकृष्णन बी , 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


भाग एक ( को .वि .पु.) – १ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८ - २४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १९३६ 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 
संदर्भ. - (१) शासन निर्णय क्रमांक विकाअ. २००७/ ४४० / प्र.क्र . १७४ / २००७ / ५, दिनांक २५ जुलै २००७ . 

( २) शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक विकाअ . २००७ / ४४० / प्र. क्र . ३८९ / ५ , दिनांक १५ जानेवारी २००८ . 
( ३ ) शासन निर्णय क्रमांक विकाअ . १११३ / प्र.क्र . २७९ / ५, दिनांक ६ डिसेंबर २०१३ . 

शासन निर्णय 
क्रमांक उचिशा/ गृह- २/विकाअ / रत्नागिरी १ ते ६८ / २०१४ . - संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी, जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी जिल्हा, रत्नागिरी खाली नमूद केलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींचीविशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती नियुक्तीच्या दिनांकापासून ५ वर्षे कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर ती आपोआप संपुष्टात येईल . सदर 
नियुक्ती पदाचा गैरवापर केल्यास किंवा नियुक्ती व्यक्तीविरुद्ध कोणत्याही गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास किंवा कोणत्याही कारणाशिवाय सुद्धा संबंधिताना 
पूर्वसूचना न देता मदतीपूर्वी रद्द करण्याचा अधिकार शासनास असेल . ही मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीच संपूष्टात आणण्यात आल्यास विशेष 
कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणेकिंवाजिल्हाधिकारी अथवा संबंधित तहसिलदार यांच्या कार्यालयाकडे 
तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची राहील . त्याने ती पार पाडली नसल्याचे आढळल्यास 
अशी व्यक्ती योग्य त्या दंडनीय कारवाईस पात्र ठरेल . 
२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम . - साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्त 
ऐवजांचे साक्षांकन , पडताळणीकिंवा अधिप्रमाणन करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसपार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची 
विहित मोहोर उमटवणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहिणे . 

( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे . - पालकांचे उत्पन्न इत्यादीबाबत वस्तूस्थितीची पूर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्नविषयक प्रमाणपत्र 
देणे . 

३. नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसीलदाराकडून उपलब्ध 
करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या 
नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात 
यावी. 

४ . या आदेशाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
मोहल्ला समिती / शांतता समितीवर जिल्हा अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी . 

५ . या आदेशाद्वारे नियुक्त केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून , त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामांबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 

६. प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे. 

अनुसूची 
अनुक्रमांक 

नाव व पत्ता 

( २ ) 
श्री . अमोल अनंत बळकटे , 
मु . पो . निवेंडी ( वरची), ता. जि . रत्नागिरी . 
श्री . विनायक प्रभाकर मोहिते , 
मु . भगवतीनगर - जांभुळवाडी , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . कैलास एकनाथ सुर्वे, 
मु . भंडारापुळे, पो. गणपतीपुळे, ता. जि . रत्नागिरी. 
श्री . मकरंद चिंतामणी काणे , 
मु . पो . गणपतीपुळे, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . मिनार गजानन पाटील , 
मु . पो . मालगुंड- बाजारपेठ , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . विद्याधर शांताराम तांदळे , 
मु . पो . मालगुंड- बाजारपेठ, ता . जि . रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८ - २४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १९३६ 


३ 


अनुसूची - चालू 
अनुक्रमांक 

नाव व पत्ता 
( १) 

श्री . प्रथमेश गोपाळ गावणकर 
मु . पो . वरवडे- बादीवाडी, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . प्रसाद जयंत साठे , 
मु . पो . वाटदखंडाळा, ता. जि . रत्नागिरी . 
श्री . अमरेश सुरेश धनावडे , 
मु . मिरवणे-निंबरेवाडी, पो. वाटद , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्रीमती प्राची सुधाकर गडदे ऊर्फ सौ . वैष्णवी वैभव सुर्वे, 
मु . नांदिवडे, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . शैलशे राजाराम जुवेकर , 
कचरे , पो . जयगड, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . वजीर हसन महामुद राजवाडकर , 
म . पो . जयगड - अकबर मोहल्ला, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . मुझम्मील शरफुद्दीन गुहागरकर , 
मु . साखरमोहल्ला, पो . जयगड , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . नरेंद्र राजाराम गुरव , 
मु . चाफेरी- गुरववाडी, पो . सैतवडे, ता . जि . रत्नागिरी. 
श्री . परशुराम विश्राम पाष्टे, 
मु . सांडेलावगण , पो . जयगड , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . कृष्णा सोमा वासावे, 
म . पो . जांभारी - वासावे वठार , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . ओंकार सदानंद नलावडे, 
मु . कासारी, पो . जयगड, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . अनिल दादू गोताड , 
मु . पो. कोळीसरे, ता. जि . रत्नागिरी . 
श्री . रविंद्र गणपत विर , 
मु . पो . कळझोंडी, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . वैभव यशवंत निंबरे , 
मु . पो . कळझोंडी, ता. जि . रत्नागिरी. 
श्री . अनंत दत्ताराम मेस्त्री, 
मु . आगरनरळ , पो . देऊड , ता. जि . रत्नागिरी. 
श्री . संतोष राजन भाटकर 
मु . पो. तोणदे, ता. जि . रत्नागिरी. 
श्रीमती मंगला विश्वनाथ चाळके , 
म . चाळकेवाडी, पो . टिके . ता . जि . रत्नागिरी. 
श्री . नरेश विजय लोखंडे 
मु . चिंद्रवली ( लोखंडेवाडी), ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . रविंद्र राजका कांबळे 
मु . उमरे, पो . चांदेराई, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . खुदबुद्दीन मैनुद्दीन काझी, 
मु . पो . इब्राहीमपळूण, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . गोविंद कृष्णा मांडवकर , 
मु . पो. हरचिरी, मांडवकरवाडी, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्रीमती मनस्वी मंगेश जाधव , 

म . पो . भोके ( आंबेकरवाडी) , ता . जि . रत्नागिरी. 
भाग एक ( को . वि . पु.) - १अ 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १८- २४, २०१४ / भाद्र २७- आश्विन २, शके १९३६ 

अनुसूची - चालू 
अनुक्रमांक 

नाव व पत्ता 
____ ( २ ) 


श्रीमती कल्पना काशिनाथ सनगरे , 
मु . पो. खेडशी, ता. जि . रत्नागिरी. 
सुखदा सुधाकर मयेकर , 
काळबादेवी, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री. हेमंत हरिश भोळे , 
मु . पो . बसणी, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्रीमती प्रिती विनायक माटल , 
मु . पो . पिरंदवणे , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . विजय मधुकर मयेकर , 
मु . पो . कोतवडे, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्रीमती अनुजा अमोल कांबळे 
मु . पो . कोतवडे, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . तुफिल लतीफ पटेल, 
मु . पो . कोतवडे, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . विश्वनाथ रामचंद्र चौगुले , 
मु . खरवते, पो . कोतवडे, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . अजित चंद्रकांत शेटे , 
मु . पो . नेवरे , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री. स्वप्नील दत्ताराम चव्हाण , 
मु . पो . धामणसे , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्रीमती वैदेही विनोद पाचकुडे, 
मु . करबुडेफाटा , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . विजय अनंत पाचकुडे, 
मु . करबुडेफाटा , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . ओंकार राजन खापरे , 
मु . करबुडे ( खापरेकोंड ), ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . संतोष मधुकर लाखाटे , 
मु . पो . खालगाव, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री. पांडुरंग बाबू पानगले , 
म . बोंड्ये , पो , राई, ता . जि . रत्नागिरी 
श्री . प्रभाकर मनोहर खानविलकर , 
मु . पो . उक्षी, चिंचपारवाडी, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . श्रीकृष्ण तानाजी घाणेकर , 
मु . पो . जाकादेवी, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . भरत गंगाराम घाणेकर , 
मु . पो . देऊड , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . गौरव जयवंत देसाई 
मु . पो . ओरी , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . अजय अंकुश कळंबटे , 
मु . पो . ओरी, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . राकेश रामचंद्र घवाळी , 
मु . पो . ओरी, ता . जि . रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८ - २४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १९३६ 


५ 


अनुसूची - समाप्त 


अनुक्रमांक 


नाव व पत्ता 

( २ ) 


श्री . संकेत श्रीधर देसाई, 
मु . पो. ओरी, ता. जि . रत्नागिरी. 
श्री . जयवंत शांताराम गुरव , 
मु . पो . देवधे, ता . लांजा 
श्री . चंद्रशेखर राजाराम साळवी , 
मु . पो. नाणीज , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . अरुण वसंत कोळेकर 
मु . पो . नाणीज , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . शांताराम विठ्ठल मालप , 
मु . पो . निवळी , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . अशरफ फकीर म . कप्तान , 
मु . पो . पावस , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . अरुण नारायण शेडगे 
मु . पो . पावस , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . पांडुरंग बाबल्या बनकर , 
मु . पो. चांदोर , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . निलेश सदानंद ठिक , 
मु . पो. निरुळ , ता. जि . रत्नागिरी . 
श्री . प्रांजल प्रसाद फडणीस , 
मु. पो . कोळंबे, ता. जि. रत्नागिरी . 
श्री . हेमनाथ बाबाजी खरडे, 
मु . पो , मेर्वी, ता. जि . रत्नागिरी . 
श्री . जावेद अख्तर हसन मुजावर 
मु . पेठपूर्णगड, ता . जि . रत्नागिरी. 
श्री . अजमिना इक्बाल दर्वेश , 
मु . पेठपूर्णगड , ता . जि . रत्नागिरी. 
श्री . श्रीधर लहू भाटकर , 
मु . भंडारवाडी, गावखडी, ता. जि . रत्नागिरी . 
श्रीमती अक्षता अजय तेंडुलकर , 
मु . पो . डोले , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्रीमती संध्या पांडुरंग आंब्रे , 
मु . पो. गावडे आंबेरे, ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . श्रीकृष्ण पशुराम बिर्जे, 
मु . पो. गावडे आंबेरे , ता . जि . रत्नागिरी . 
श्री . प्रशांत राजाराम वाळींबे , 
मु . पो. नाखरे, ता. जि . रत्नागिरी. 
श्री . दिपक केशव शिर्सेकर , 
म . पो . शिवारआंबेरे , ता . जि . रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ . 


राधाकृष्ण बी , 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८ -२४, २०१४ / भाद्र २७- आश्विन २, शके १९३६ 
अपर जिल्हाधिकारी , रायगड- अलिबाग यांजकडून पोलीस उप आयुक्त , ( वाहतूक ) नवी मुंबई यांजकडून 
दुरुस्ती अधिसूचना 

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-२/ प्राफेब / जुई बुद्रुक मोहल्ला / २०१२. - महाड 

___ क्रमांक पोउपआ / वाह / नमुं / २७२४ / २०१४ . - ज्याअर्थी, वाशी 
तालुक्यातील जुई बुद्रुक गावातील जुई बुद्रुक मोहल्ला या वाडीचे महसुली 

शहरातील सार्वजनिक गणपती विसर्जन मिरवणुका वाशी शिवाजी चौकातून 
गावामध्ये रुपांतर करणेबाबतची मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन 

विसर्जन स्थळावर जात असतात. विसर्जन मिरवणुकीचे कालावधीत 
राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , 

शिवाजी चौकात वाहतूक कोंडी होऊ नये, वाहतूक सुरळीत व सुनियंत्रित 
फेब्रुवारी २८ -मार्च ६, २०१३ / फाल्गुन ९ -१५ , शके १९३४ , दिनांक १८ 

रहावी याकरिता शिवाजी चौकाच्या रोखाने येणाऱ्या व जाणाऱ्या वाहनांना 
फेब्रुवारी २०१३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जुई बुद्रुक मोहल्ला 

प्रतिबंध बसणे आवश्यक आहे . 
गावाच्या हद्दीत समाविष्ट असलेले परंतु, अधिसूचनेत नमूद नसलेले 
स.नं . २५ व २७ च्या मध्ये स .नं . २६अ, ब व सर्व्हे नं . मधील गावठाण , 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्र . एम . व्ही. ए. - ११६ / 
महारवाडा हे जुई बुद्रुक मोहल्ला या महसुली गावात समाविष्ट करून सीआर / ३७/टीआर , दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार 
जुई बुद्रुक मोहल्ला या महसुली गावांत खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले 

मोटार वाहन कायदा कलम ११५ , ११६( १ ) ( अ ) ( ब ) अन्वये मला 
सर्व्हे नंबर समाविष्ट असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत 

प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अरविंद साळवे, पोलीस 
आहे. 

उप आयुक्त , वाहतूक , नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे : - 
अनुसूची 

वाशी येथील शिवाजी चौक येथे गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील 
( सर्व्हे नंबर ) 

वाहनांखेरीज इतर वाहनांना खाली नमूद केलेल्या दिवशी व वेळी 

“ प्रवेशबंदी ” घोषित करण्यात येत आहे . सदर कालावधीत नमूद 
१ ते ४ , ११, २२ ते २८ , ३१, ३२, ५७ ते ७५, ७९ ते ९१, ९७ , 

वाहनांनी खालील पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा : 
९८, १०० ते १०५ , १०७ ते १२४ = एकूण ७२ . 

(१) ऐरोली- कोपरखैरणेकडून वाशी शहरात येणारी वाहने ब्ल्यू 
प्रविण शिंदे , 

डायमंड सिग्नल चौकातून , कोपरी सिग्नल मार्गे पामबीच रोडवरून 
अलिबाग , 

अपर जिल्हाधिकारी , 

इच्छित स्थळी जातील . 
दिनांक ३१ जुलै २०१४ . 

रायगड - अलिबाग . 

(२) वाशी रेल्वे स्टेशन तसेच वाशी हायवेवरून, मुंबई बाजूकडून 
वाशी शहरात येणारी वाहने वाशी प्लाझा हायवे बस स्टॉप पढे डावीकडे 
वळण घेऊन ( जुई पुलाचे अलिकडे) खाली उतरून पामबीच मार्गे 

महात्मा फुले चौक , अरेंजा सर्कल, कोपरी सिग्नलकडून इच्छित स्थळी 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

जातील . 
क्रमांक रा. अ./ ४०४५ / २०१४ . - श्री . एस . एस . देशपांडे, दिवाणी 

___ (३ ) वाशी सेक्टर ९, १० , ११ , १२ कडून मुंबई व वाशी रेल्वे 
न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, उरण यांना दिनांक स्टेशनकडे जाणारी वाहने महानगरपालिका हॉस्पिटल समोरून जुगाव 
१० जुलै २०१४ ते १८ जुलै २०१४ अशी ९ दिवसांची परिवर्तीत रजा शिवसेना शाखा सेक्टर ११, ब्ल्यू डायमंड सिग्नल चौक , कोपरी सिग्नल 
पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

मार्गे पामबीच रोडवरून इच्छित स्थळी जातील . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

( ४ ) वाशी सेक्टर १ ते ८ मधून मुंबई व पुणे बाजूकडे जाणारी 
श्री. एस . एस. देशपांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 

वाहने एन . बी. एस .ए. क्लब , कै. अमलेंदू मार्ग, वाशी पोलीस ठाणे , 

न्यू बॉम्बे स्कूल समोरून अपना बाजार मार्गे वाशी हायवेकडे निघतील . 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, उरण म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 

(५ ) वाशी सेक्टर १ ते १० मधून कोपरखैरणे, ऐरोली, ठाण्याकडे 

जाणारी वाहने सागरविहार रोडने जुगांव शिवसेना शाखा सेक्टर ११ , 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 

ब्ल्यू डायमंड चौक मार्ग, नियोजित स्थळी जातील . 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एस . एस . देशपांडे, हे जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, 

( ६) तुर्भेकडून विभागात येणारी वाहने अरेंजा सर्कलवरून शिवाजी 

चौकाकडे न येता कोपरी सिग्नल अथवा महात्मा फुले चौकाकडे 
उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

वळून इच्छित स्थळी जातील . 
श्री . एस . एस . देशपांडे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 

सदरची अधिसूचना दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुपारी १४ - ०० 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

वाजेपासून २२-०० वाजेपर्यंत तसेच दिनांक ८ सप्टेंबर २०१४ रोजी 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय । दुपारी १२ -०० वाजेपासून दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ चे सकाळी ६- ०० 
जावक क्रमांक २१९५, दिनांक १० जून २०१३ रोजीच्या स्थायी वाजेपर्यंत गणेश विसर्जन कार्यक्रम संपेपर्यंत अंमलात राहील . 
आदेशाप्रमाणे राहील . 

अरविंद साळवे, 
श्री. म. मोडक , नवी मुंबई, 

पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), 
अलिबाग , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ . 

नवी मुंबई. 
दिनांक २१ जुलै २०१४. 

रायगड - अलिबाग. 


आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८ - २४ , २०१४/ भाद्र २७- आश्विन २, शके १९३६ ७ 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 

(३ ) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 
आदेश 

लोक . 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश /११ / २०१४ . - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 

( ४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय. 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना (५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
यांच्याकडून महागाई , वीज भारनियमन रेल्वे भाडेवाढ निषेधार्थ व परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका . 
जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने , निदर्शने , घेराव, धरणे , 

( ६) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
सभा इ. आयोजन केले जाण्याची दाट शक्यता आहे . तसेच माहे 

असलेले ठिकाण . 
ऑगस्ट व सप्टेंबर २०१४ मध्ये दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ रोजी 
ऋषीपंचमी / दीड-दिवस गणपती विसर्जन , दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ 

___ सदर मनाई आदेश दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ रोजी ०० -०५ वाजेपासून 
रोजी गौरीची स्थापना दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ रोजी गौरी पुजन , दिनांक १३ सप्टेंबर २०१४ रोजी २४ - ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ रोजी गौरी - गणपती विसर्जन दिनांक ८ सप्टेंबर वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरूद्ध मुंबई पोलीस अधिनियम , 
२०१४ रोजी अनंत चतुर्दशी ( दहा दिवसाचे गणपती विसर्जन ) असे १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 
सण होणार आहेत . 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 

ठाणे शहर , 

विजय कांबळे , 
अबाधित राखण्यासाठी मी , विजय कांबळे पोलीस आयुक्त , ठाणे दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ . पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 
शहर, मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७(१ ) व ( ३ ) 
अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

क्रमांक रा. अ./ ४११६ / २०१४ . - श्री . वि. रा. घराळ, दिवाणी 
(१) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास 

न्यायाधीश , क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, माणगाव यांना 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

दिनांक २४ जुलै २०१४ व दिनाकं २५ जुलै २०१४ अशी २ दिवसांची 
( २ ) दगडकिंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधने अर्जित रजा पुढील दिनाकं २६ जुलै २०१४ व दिनाकं २७ जुलै २०१४ 
जमा करणे. 

रोजीच्या चौथा शनिवार व रविवारच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक 

२३ जुलै २०१४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
(३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थबरोबर नेणे . 

२८ जुलै २०१४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे 

परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
इत्यादी . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

श्री. वि . रा . घराळ , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
( ६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशीकिंवा राज्यातील दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, माणगाव 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
( ७) ५ किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा 

प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . वि . रा. घराळ , हे जर उपरोक्त 
घेणे, मिरवणका काढणे, घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 

कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , माणगाव 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . वि . रा . घराळ, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
___ “ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास 

जावक क्रमांक २१९५, दिनांक १० जून २०१३ च्या स्थायी आदेशाप्रमाणे 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . ” 

राहील . 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार 

श्री . म. मोडक , 
नाहीत . 

रायगड- अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
( १) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

दिनांक २१ जुलै २०१४ . 

रायगड - अलिबाग . 
( २ ) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १८ -२४, २०१४ / भाद्र २७- आश्विन २, शके १९३६ 
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
मनाई आदेश 

येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९५१ च्या 

कलम ३७ ( १) व ( ३) विरूद्ध वर्तन करणे . 
क्रमांक पोआ / नमुं /विशा / मनाई आदेश / २७८० / २०१४ . - ज्याअर्थी, 

___ ( ४) मुंबई पोलीस अधिनियम, सन १९५१ च्या कलम ३७ चे 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी 

पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचेपूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस 
निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
आयोजन करतात, दिनांक १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी स्वतंत्र दिन, दिनांक 

___ ( ५ ) जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा , 
१७ ऑगस्ट २०१४ रोजी श्रीकृष्ण जयंती, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१४ सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू होणार नाही . 
रोजी गोपाळकाला / दहिहंडी, पतेती ( पारशी नववर्ष प्रारंभदिन) व दिनांक 

___ (६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
२५ ऑगस्ट २०१४ रोजी पोळा असे सण / उत्सव साजरे होणार असून 

ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार 
अशावेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
प्रश्न निर्माण होऊ नये या दृष्टीकोनातून दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ 

( ७) सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
रोजीचे ०० -०१ वा . पासून ते दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ रोजीचे 

( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई 
२४ -०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम सन 

पोलीस अधिनियम , सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र 
१९५१ च्या कलम ३७ ( १) व (३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे. 

होईल . 
(२ ) आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई सदरचा आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशीदिलेला आहे. 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई 
पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७( १ ) व ( ३ ) अन्वये 

अशोक मोराळे , 
प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

नवी मुंबई, 

पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा 
( ३) त्याअर्थी, मी , अशोक मोराळे पोलीस उप आयुक्त, विशेष 

दिनांक ८ ऑगस्ट २०१४ . पोलीस आयुक्त, नवी मुंबईकरिता . 
शाखा , नवी मुंबई , मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या 
आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस क्रमांक रा. अ./ ४०४४/ २०१४ . - श्री. प्र. बा . मोराळे, दुसरे सह 
आयुक्तालयात दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ रोजीचे ०० -०१ वा . दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, पनवेल 
पासून ते दिनांक २५ ऑगस्ट २०१४ रोजीचे २४ - ०० वा . पर्यंत १५ यांना दिनांक १० जुलै २०१४ ते १५ जुलै २०१४ अशी ६ दिवसांची 
दिवसांसाठी खाली नमद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये 

परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
मनाई करीत आहे : 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 

श्री . प्र. बा , मोराळे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
बरोबर नेणे . 

दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , प्रथम वर्ग, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे करण्यात येत आहे . 
किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
व तयार करणे. 

प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . प्र. बा . मोराळे , हे जर उपरोक्त 
( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या , बंदुका व 

कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू 

पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
बरोबर नेणे . 

श्री. प्र. बा . मोराळे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्रांचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा 

आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

जावक क्रमांक २१९५ , दिनांक १० जून २०१३ च्या स्थायी आदेशाप्रमाणे 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल राहील. 
किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून 

श्री . म . मोडक , 
देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा 

रायगड- अलिबाग, 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत । 

दिनांक १८ जुलै २०१४ . 

रायगड - अलिबाग. 
प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८ - २४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १९३६ ९ 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
मनाई आदेश 

येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम 

३७( १ ) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे. 
क्रमांक पोआ / नमुं /विशा / म . आ ./ ३११२ / २०१४ . - ज्याअर्थी, नवी 

( ४ ) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे 
पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय 

पोट - कलम ( ३) पाचकिंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे , बंद 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस 
पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करतात , 

किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी हरितालिका, दिनांक २९ ऑगस्ट 
२०१४ रोजी गणेश चतुर्थी, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ रोजी दीड 

( ५ ) जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा , 
दिवसाचे गणपती विसर्जन /ऋषी पंचमी / श्री गजानन महाराज पुण्यतिथी, 

सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू होणार नाही . 
शेगाव , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१४ रोजी अडीच दिवसाचे गणपत 

( ६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
विसर्जन, दिनांक २ सप्टेंबर २०१४ रोजी गौरी आवाहन / पाच दिवसांचे ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार 
गणपती विसर्जन, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ रोजी सहा दिवसाचे गणपती बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही. 
विसर्जन , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ रोजी गौरी व सात दिवसाचे ( ७ ) सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 
गणपती विसर्जन तसेच दिनांक ८ सप्टेंबर २०१४ अनंत चतुर्थीचे 

( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई 
गणपती विसर्जन असे सण / उत्सव साजरे होणार आहेत . अशावेळी 

पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 

होईल . 
निर्माण होऊ नये या दृष्टीकोनातून दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ रोजी 
०० -०१ वा . पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे २४ - ०० वा . 

सदरचा आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशीदिलेला आहे. 
पर्यंत १५ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम 

विश्वास पांढरे , 
३७( १) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे . 

नवी मुंबई , 

पोलीस उप आयुक्त ,विशेष शाखा 
( २ ) आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई दिनांक २५ ऑगस्ट २०१४ . पोलीस आयुक्त, नवी मुंबईकरिता . 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेक 
पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७( १) व ( ३ ) अन्वये प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

क्रमांक रा. अ./ ४३२३/ २०१४. - श्री. प्र. रा. भरड, जिल्हा न्यायाधीश -१ 
___ ( ३ ) त्याअर्थी, मी , विश्वास पांढरे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष 

व अतरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगाव यांची दिनांक १४ जुलै २०१४ ते 
शाखा, नवी मुंबई, मला, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये दिनांक २५ जुलै २०१४ अशी १२ दिवसांची परिवर्तीत रजा मागील 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम , 

दिनांक १२ जुलै २०१४ व दिनांक १३ जुलै २०१४ रोजीच्या दुसऱ्या 
१९५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 

शनिवार - रविवारच्या सुट्टीला जोडून व पुढील दिनांक २६ जुलै २०१४ 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २६ ऑगस्ट व दिनांक २७ जुलै २०१४ रोजीच्या चौथ्या शनिवार -रविवारच्या 
२०१४ रोजीचे ०० - ०१ वा . पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ सुट्टीला जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
रोजीचे २४ -०० वा . पर्यंत १५ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

श्री. प्र. रा . भरड, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 

जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगाव म्हणून 
बरोबर नेणे. 

पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे 

प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . प्र. रा. भरड , हे जर उपरोक्त 
व तयार करणे . 

कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतरिक्त सत्र 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व न्यायाधीश , माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू 

असते . 
बरोबर नेणे. 

श्री . प्र . रा . भरड, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
(ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्रांचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा 

आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ह. अ . 
(इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील . 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल 
किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून 

श्री . म. मोडक , 
देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत दिनांक १ ऑगस्ट २०१४. 

रायगड - अलिबाग . 
प्रसार करणे, या कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 
भाग एक ( को .वि .पु.) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८ - २४, २०१४/ भाद्र २७ - आश्विन २, शके १९३६ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , 

GREATER MUMBAI 


5 . Any person contravening this order shall 
be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

6 . As the notice cannot be served individually 
to all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information 
of public through press and by affixing the copies 
on the Notice Board of the Police Stations, 
Divisional ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward 
Offices, and by affixing copies at Tahsil and 
Ward Offices. 

Given under my hand and seal this the 2nd day 
of the September , 2014 . 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner 

of Police (Operations) 
and Executive Magistrate, 

Greater Mumbai. 


Order 
No. CP/ XI ( 6 )/ 144/( 1 )/ 2014. - Whereas , reports 
has been received that Terrorist | Antisocial 
elements may attack through Drone controlled 
by remote or Controlled Aerial Missile and due to 
prevailing situation under the control of the 
Commissioner of Police, Brihan Mumbai , that 
Terrorist/Antisocial elements may attack using 
Para - gliders, Remote Controlled micro - light 
Aircraft during Ganpati Festival 2014 i.e . 
2nd September 2014 to 9th September 2014 in 
Brihan Mumbai Police Commissionerate Area and 
that there is every likelihood of breach of peace 
and disturbance of Public tranquility and also 
there is grave danger to human life, health, 
safety and injury to public property on that 
account. 

2 . And , Whereas, during the Ganpati Festival 
2014 i.e . 2nd September 2014 to 9th September 
2014 in Brihan Mumbai Police Commissionerate 
Area Many Citizens and devotees in large 
numbers may come together to celebrate Ganpati 
Festival, it is necessary that some checks should 
be put on activities of Terrorist/Antisocial elements 
around the Brihan Mumbai Police Commissionerate , 
to prevent the attack through Drone controlled 
by remote or through Control Aerial Missile or 
using Para -gliders or through Remote Controlled 
Micro - light Aircraft during the said Ganpati 
Festival and immediate action is necessary to 
prevent the same. 

3 . Now , therefore , I, Sanjay Barkund , 
Dy. Commissioner of Police , (Operations), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers 
conferred upon me u /sec 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ), do hereby 
order that during the Ganpati Festival 2014 i.e . 
2nd September 2014 to 9th September 2014 in 
Brihan Mumbai Police Commissionerate Area no 
flying activities of Drone controlled by remote or 
through Control Aerial Missile or using Para 
gliders or through Remote Controlled Micro - light 
Aircraft be allowed in the jurisdiction of Brihan 
Mumbai Police Commissionerate , But aerial 
surveillance through Remote Controlled Micro 
light Aircraft Drone by Mumbai Police is allowed . 
____ 4. This order shall remainin force with effect 
from 00 - 00 hrs. of 2nd September 2014 till 
24 -00 hrs .of 9th September 2014 unless 
withdrawn earlier . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
क्रमांक रा . अ./ ४६९२ / २०१४ . - श्रीमती स . अ . मलिक , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, पनवेल 
यांना दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ ते दिनाकं १६ ऑगस्ट २०१४ अशी ४ 
दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनाकं १७ ऑगस्ट २०१४ रोजीच्या 
रविवार व दिनाकं १८ ऑगस्ट २०१४ रोजीच्या गोपालकालाच्य 
सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक १२ ऑगस्ट २०१४ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती स. अ. मलिक , यांच्या रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती स. अ. मलिक , ह्या अधिकारी 
जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, पनवेल या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती स. अ . मलिक , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
जावक क्रमांक २१९५ , दिनांक १० जून २०१३ च्या स्थायी आदेशाप्रमाणे 
राहील . 

श्री . म. मोडक , 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ . 

रायगड - अलिबाग . 


पालार 


ग 


य 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८ - २४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १९३६ ११ 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

( ४ ) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे 

पोट - कलम ( ३ ) पाचकिंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
मनाई आदेश 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस 
क्रमांक पोआ / नमुं /विशा / म . आ ./ ३२८६ / २०१४. - ज्याअर्थी , 

किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचेहद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 

( ५ ) जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा , 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , 

सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 
धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन 
करतात, दिनांक १२ सप्टेंबर , २०१४ रोजी चौदा दिवसाचे गणपती 

(६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
विसर्जन व गौरा गणपती/ साखर चौथीचे गणपती स्थापना, दिनांक 

ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार 
१३ सप्टेंबर २०१४ रोजी गौरा गणपती / साखर चौथीचे गणपती विसर्जन , 

बाळगणे आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही. 
तसेच दिनांक २३ सप्टेंबर २०१४ रोजी सर्वपित्री आमावस्या असे 

( ७) सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 
सण / उत्सव साजरे होणार आहेत . अशावेळी नवी मुंबई पोलीस ( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई 
आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये या पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र 
दृष्टीकोनातून दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ रोजी ०० -०१ वा . पासून ते होईल . 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे २४ - ०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता 

सदरचा आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशीदिलेला आहे . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , सन १९५१ च्या कलम ३७( १ ) व ( ३ ) चा 
अंमल जारी करणे आवश्यक आहे . 

विश्वास पांढरे , 
( २) आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई 

नवी मुंबई, 

पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा 

दिनांक ८ सप्टेंबर २०१४ . पोलीस आयुक्त, नवी मुंबईकरिता . 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
(३ ) त्याअर्थी, मी, विश्वास पांढरे , पोलीस उप आयुक्त, विशेष क्रमांक रा. अ./ ४६९३ / २०१४ . – श्रीमती स. अ. मलिक , सह 
शाखा, नवी मुंबई , मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, पनवेल 
आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 

यांची दिनांक ३१ जुलै २०१४ ते दिनांक २ ऑगस्ट २०१४ अशी ३ 
पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७( १ ) व ( ३ ) अन्वये 

दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक २८ जुलै २०१४ व दिनांक 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई , पोलीस 
आयुक्तालयात , दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ रोजीचे ००- ०१ वा . 

३० जुलै २०१४ रोजीच्या ३ दिवसांच्या अर्जित रजा जोडून व पुढील 
पासून ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे २४ -०० वा . पर्यंत १५ 

दिनांक ३ ऑगस्ट २०१४ रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून पूर्वलक्षी 
दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
मनाई करीत आहे : 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 

श्रीमती स. अ. मलिक , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
बरोबर नेणे . 

सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे 

येत आहे. 
किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे 
व तयार करणे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी , दंड, काठ्या , बंदुका व 

प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती स . अ. मलिक , हे अधिकारी 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , 
बरोबर नेणे. 

क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा 

असते . 
पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

श्रीमती स. अ. मलिक , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून 

जावक क्रमांक २१९५ , दिनांक १० जून २०१३ च्या स्थायी आदेशाप्रमाणे 
देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा 
अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत 

राहील . 
प्रसार करणे, या कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 

श्री . म . मोडक , 
येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम 

रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
३७ (१ ) व ( ३ ) विरूद्ध वर्तन करणे. 

दिनांक १२ ऑगस्ट २०१४ . 

रायगड- अलिबाग . 
भाग एक ( को .वि .पु.) – २अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १८ - २४, २०१४ / भाद्र २७- आश्विन २, शके १९३६ 


( २ ) 


U 


W 


२६५ 


ة 


ة 


जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक डेस्क ८ / अशा-५ /गाभूयो/ आंब्रड / २०१४/ २०४८. - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कायदा कलम १२२ 
अन्वये मौजे आंब्रड , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग येथील सर्व रहिवाशी लोकांना कळविणेत येते की , मौजे आंब्रड , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग 
हे गाव सन २००१ च्या जनगणनेनुसार २००० लोकसंख्येवरील गाव असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे सदर गावचे नगर भूमापन व 
हक्क चौकशी करणे आवश्यक आहे . त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ मधील कायदा कलम १२२ अन्वये मौजे आंब्रड , 
ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग या गावचे खाली दर्शविलेल्या जमिनी नगर भूमापन सिमेत समाविष्ट करणेत येऊन नगर भूमापनाचे काम सुरू 
करणेत येत आहे : 

अनुसूची 
मौजे आंब्रड , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग गांवठाण भूमापनमध्ये समाविष्ट करणेचे सर्व्हे नंबरची यादी 
सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर 

क्षेत्र सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 
हे . आर 

_ हे . आर 
१ ते १२ १० २६.० 

२६४ १ ते ७, ८अ, ८ब , ९ २ ४५ . ८ 
__ १ ते ४ , ५अ २ ७८ . २ 

ते १६ , १७ अ, १७ ब 
ते ५ड , ६ ते ३५ 

+ १८ , १७क + २० , १९ 
१ ते ९९ ४ ०१. ६ 

० ०३ . ५ 
१ ते ४५ १ ७३. ० २६७ 

० १२. १ 
१ ते ७५ १ ६० . ४ 

२६८अ १ पै. २अ, २ब , ३ ते ७ ६४. १ 
१ ते ५४ १ ७६ . ५ 

९, १० अ, १०ब , ११ 
१ ते ६५ २ १२. ५ 

ते ७१, ७२अ, ७२ब , 
१ ते १०४ २ ९३. ४ 

७३ ते ७७, ७८अ, ब, 
१ ते ४७ १ ६९.० 

७९, ८०अ, ८० ब, ८१ ते 
९२अ १ ते ६९ १ ६२ . ७ 

८४ , ८५अ, ८५ब, 
९२ब बिनशेती ० ०१. ५५ 

८६, ८७ . 
१ ते २५ ० ८६. ० २६८ब बिनशेती शाळा 

६ ८३ .० 
१ ते १४३ ३ ५१. ६ 

२६९ १ ते ३, ४पै. ५ ते १० । ० ७० .८ 
१ ते ४० २ ०० . ६ 

२६९ ४ पै . मसणवटा 

० ०१. ० 
१ ते १०८ २ ८१. ३ 

१ ते ६, ७ पै . ८ ते १ ७८ . ० 
१ ते ९७ २ ९६. ४ 

१५, १६ पै. १७ ते २८. 
१ ते ३० ० ९६. १ 

७ पै. मसणवटा 

० ०३. ० 
१ ते ४८ १ २५ . ७ 

१६ पै. मसणवटा 

० ०२.० 
१०० १ ते २३७ ७ ९२. ० 

१ ते ३६ 

१ ५५. ८ 
२७२ १ ते ८, ९अ, ९ब, ९क , २ ७८. २ 

२९० १ ते २५ 

४ १२ . ० 
१० ते १६, १७अ, १७ब , 

१ ते ६७ 

३ ५१. १ 
१८ ते १४ 

१ ते ४ 

२ ९० . ४ 


ه 


م 


TETChtt 


m 


www 
x 
x 
x 
x TETTECE 


२७० 


omrrr. 


२७० 


२७० 


२७१ 


- ICT 

- 


२९१ 


२९२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८ - २४, २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १९३६ १३ 


क्षेत्र 


( २ ) 


( ३ ) 


२७३ 


सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर 

क्षेत्र 

सर्व्हे नंबर हिस्सा नंबर 
( १) 

( ३ ) 
हे . आर . 

हे . आर . 
१ ते ८ 

० ४३ . ० ___ २९३ १अ, १ब , १क, १ड , १ई , १ ८७. ७ 
२७४ १ ते ३० 

२ २९ . ७ 

२, ३अ, ३ब , ४ ते १३. 
२७५ १ ते ३२ १ ५६.८ 

२९४ १ ते २० 

२ ५०. १ 
२७७ १ ते ४७ २ ९४ . ४ 

२९५ १ ते २१ 

१ ७६ .० 
२७८अ १अ, १ब + १३ब + ४१ब , ७ ४४.०७ 

२९६अ १ ते ५, ७ ते ३० १ ८५.९ 
२ ते १२, १३अ , १४ ते 

२९६ब बिनशेती 

० ०६. १ 
४०, ४१अ, ४२ ते ८५ 

२९७ १ ते ८ , ९/ १ ते १ ५८ . ८ 
२७८ब बिनशेती ० ०६.९३ 

९ / ६, १० ते २९, 
२७९ १ ते १३२ ३ ५२ .१ 

२९८ १ ते ६२ 

४ १२ .० 
२८० १ ते ७८ 

२ ९२ . ४ 

२९९ १ ते ५७ 

७ २४ .० 
२८२ १ ते ६४ 

१ ७९. १ ३००अ १ ते २३ 

२ ०१ .०९ 
२८४ १ ते ८ , ९अ , ९ब, १० २ २४. ६ 

३००ब बिनशेती 

० ०७.०१ 
ते ४२, ४३अ , ४३ब , 

३७४ १ ते २८ , २९अ, २९ब, २९क , २ ३२. ७ 
४४ ते ७१, ७२अ ते 

३० , ३१ , ३२अ, ३२ब 
७२ड , ७३ ते ९४ 

३३ ते ६० , १अ, ६१ब 
२८५ १ ते ४५ १ ८२. १ 

६२ ते ६५, ६६अ, ६६ब, 
२८६ १ ते ४ ० ८५ . ० 

६७ ते ९९ 
२८७ १अ ते १क , २ ते १५ , १०८ . २ 

एकूण 

१४५ ४९ . २५ 
१६अ ते १६क , 

गावठाण सव्र्हे नं ./ क्षेत्र नमूद 
१ ते १२ २ २२. ६ महारवाडा 

नाही 
१ ते ५२ १ २९ . ५ 

गावठाण सर्व्हे नं ./ क्षेत्र नमूद नाही 
वर नमूद केलेल्या जमिनीचे मौजे आंब्रडचे गावठाण भूमापनाचे क्षेत्र १४५ ४९. २५ हे. आर + गावठाणाचे नमूद नसलेले क्षेत्र इतके 
असून सदरच्या क्षेत्राची चतुःसीमा तपशील खालीलप्रमाणे : 
पूर्व बाजू स.नं . २५७, २६६, ३०१ , ३०२ , ३०३ व पऱ्या पश्चिम बाजू स.नं . ८१, ८८ , ८९ , ९० 
दक्षिण बाजू स.नं . १, ४, २८३, ३०५, ३३२ , 

उत्तर बाजू 

ओढा 
३३४ , ३३५, ३३६ , ३३७, ३३८ , 
३७२ , ३७३ , ३७५, ३७६ , ३८० . 


२८८ 


२८९ 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक २४ जुलै २०१४ . 


ई. रवींद्रन , 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १८- २४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १९३६ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 
मनाई आदेश 

मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा/ पोल २ / बं . आ ./ ८ / २०१४ . - ज्याअर्थी, रत्नागिरी 

___ क्रमांक उचिशा/ पोल २ /बं. आ ./८ / २०१४. - ज्याअर्थी, रत्नागिरी 
जिल्ह्यात गोकुळाष्टमी / गोपाळकाला उत्सवाचे निमित्ताने मंदिरातून 
पूजा- अर्चा, अभिषेक , भजन,किर्तन , प्रवचनासारखे कार्यक्रम आयोजित 

जिल्ह्यात दिनांक २९ ऑगस्ट २०१४ ते ८ सप्टेंबर २०१४ या कालवधीत 
करण्यात येतात. तसेच मंदिरातून मध्यरात्री कृष्ण जन्म साजरा करून हिंदू धर्मियांचा गणेशोत्सव साजरा होणार आहे. उत्सव कालावधीत 
श्रीकृष्ण पालखीची मंदिराभोवती मिरवणूक काढण्यात येते . दुसऱ्या जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणेकरिता दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ 
दिवशी गोविंदा पथके ठिकठिकाणी जाऊन दहीहंड्या फोडून दहीकाला 

रोजी ००-०१ वाजल्या पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१४ रोजी २४- ०० 
मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. ते पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी 

वाजेपर्यंत कालावधीसाठी जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्रात मुंबई पोलीस अधिनियम , 
होत असते . त्यावेळी कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या 
घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ 

१९५१ चे कलम ३७(१ ) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे . 
शकतो . त्यावेळी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी. याकरिता 

असे पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील पत्र जा क्र . जिविशा / 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०१४ रोजी ०० - ०१ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०१४ गणेशोत्सव / ३०४५४/ २०१४ , दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ अन्वये 
रोजी २४ -०० वाजेपर्यंत रत्नागिरी जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्रात मुंबई पोलीस माझेनिदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १ ) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक 
आहे असे पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी त्यांचेकडील पत्र जा . क्र . 

त्याअर्थी, मी , एस . आर. बर्गे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी 
जिविशा/ गोकुळाष्टमी / ३०४५० / २०१४ , दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१ ) सन १९५१ चा 
अन्वये माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व ते दिनांक त्याबाबत माझी कायदा २२ वा नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो 
खात्री झाली आहे . 

की , दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी ०० -०१ वाजल्यापासून ते दिनांक 
त्याअर्थी, मी , एस . आर . बर्गे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी ९ सप्टेंबर २०१४ रोजी २४ -०० वाजेपर्यंत रत्नागिरी जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्रात 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ ) सन १९५१ चा 

खालीलप्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . या आदेशान्वये 
कायदा २२ वा नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो 

वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत 
की , दिनांक १७ ऑगस्ट २०१४ रोजी ०० - ०१ वाजता ते दिनांक 
१८ ऑगस्ट २०१४ रोजी २४ - ०० वाजेपर्यंत पर्यंत रत्नागिरी जिल्ह्याचे 

आहे : 
कार्यक्षेत्रात खालीलप्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या ( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी 
आदेशान्वये वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत हत्यारे , सोटे , तलवारी, बंदुका, सूरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू 
येत आहे : 

घेऊन फिरणे . 
( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी 

( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक 
हत्यारे , सोटे , तलवारी, बंदुका , सूरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू 
घेऊन फिरणे. 

पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक 

( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची 
पदार्थ घेऊन फिरणे. 

साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणेकिंवा तयार करणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची ( ड ) सभ्यता अगर नीति याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात 
साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे . 

येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 
( ड ) सभ्यता अगर नीति याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात 

किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 
येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 
किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 

मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत . 
खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत . 

( १ ) अंत्ययात्रा 
(१ ) अंत्ययात्रा 

( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, सामाजिक 
( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, सामाजिक 

सण इ . 
सण इ . 
( ३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 

( ३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 
( ४ ) सार्वजनिक करमणूकीचीसिनेमागृह, रंगमंच इ. 

( ४ ) सार्वजनिक करमणूकीची सिनेमागृह , रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणूका तसेच प्रतिबंधात्मक आदेशाचेकाळात कोणताही मोर्चा, मिरवणूका तसेच 
सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे 

उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे 
व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 

व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
होणार नाही . 

होणार नाही . 
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ ऑगस्ट 
२०१४ रोजी दिला आहे . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ ऑगस्ट 

२०१४ रोजी दिला . 
रत्नागिरी. एस . आर. बर्गे, 

एस . आर. बर्गे, 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४. अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी. 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८- २४ , २०१४/ भाद्र २७- आश्विन २, शके १९३६ १५ 

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विशा/ नमुं / जनरल / लो . से . आ . २०१४ / ३१०४ / २०१४ . - ज्याअर्थी, संघ लोकसेवा आयोग , नवी दिल्लीमार्फत आयोजित नागरी 
सेवा ( पूर्व) परीक्षा- २०१४ या दिनांक २४ ऑगस्ट २०१४ रोजी नवी मुंबईतील १८ शाळांतील एकूण २४ उपकेंद्रांवर सकाळी ९- ३० ते ११- ३० व 
दुपारी १४- ३० ते १६- ३० अशा दोन सत्रात संपन्न होणार आहेत . सदर परीक्षेसाठी सुमारे ९००० विद्यार्थी उपस्थित राहणार आहेत . या परीक्षेसाठी संघ 
लोकसेवा आयोगाने परिक्षार्थीना मोबाईल फोन व तर तत्सम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे / दुरसंपर्क साधने परिक्षा केंद्रात घेऊन जाण्यास मनाई केली 


आहे . 


ज्याअर्थी, सदर परीक्षा या होऊ न देण्यासंबंधी लोकसेवा आयोगास धमक्या प्राप्त झाल्या आहेत . 

ज्याअर्थी, सदर परीक्षा या शांततेच्या निर्भय व निर्विघ्न वातवारणात पार पडावे याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालयातील हद्दीतील १८ 
शाळांतील एकूण २४ उप केंद्राच्या परिसरात खालीलप्रमाणे मनाई आदेश जारी करणे जरुरीचे आहे याबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

___ त्याअर्थी, मी , के . एल. प्रसाद, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई, मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई आयुक्तालयातील 
हद्दीतील सोबत जोडलेल्या यादीतील १८ शाळांतील एकण २४ उप केंद्र व परिसरात परिक्षार्थीना व संघ लोकसेवा आयोगाने दिलेल्या अधिकारान्वये 
ज्यांना सूट दिलेली आहे, अशा इसमाव्यतिरिक्त , इतर कोणत्याही इसमास दिनांक २४ ऑगस्ट २०१४ रोजी ७-०० वा . पासून ते १७-०० वा पावेतो 
खालील कृत्यांस मनाई आदेश देत आहे : 

( १) मोबाईल फोन, पेजर , कॉर्डलेस फोन अगर इतर कोणतेही संदेशवाहक यंत्र बाळगणे व वापरणे . 

( २ ) सदर परिसरात एकत्र जमणे , घोषणाबाजी किंवा निदर्शने करणे, परिक्षा केंद्रावर येणाऱ्या परिक्षार्थीवर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतेही 
कृत्य करणे, तसेच ते परिक्षा देण्यापासून वंचीत राहतील असे कोणतेही कृत्य करणे . 

(३ ) कोणत्याही प्रकारची शस्त्रे , अग्निशस्त्रे, ज्वालाग्रही व दाहक पदार्थ जवळ बाळगणे अथवा वाहून नेणे. 
या आदेशाचा भंग करणारा इसम भा .दं.वि. क . १८८ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील . 

उपरोक्त आदेशाच्या प्रती, नवी मुंबई आयुक्तालयातील सोबत जोडलेल्या यादीतील १८ शाळांतील एकूण २४ उपकेंद्र व परिसरात सहज 
दिसणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून व ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून त्याचा प्रचार करावा व त्या संबंधीच्या नोंदी अभिलेखावर ठेवाव्यात. 

संघ लोकसेवा आयोग, ( UPSC ) नवी दिल्ली 
नागरी सेवा ( पूर्व) परिक्षा २०१४ 

परिक्षाकेंद्राची यादी 


अ . क्र . 


पोलीस ठाणे हद्द 


परीक्षा केंद्राचे नाव 

( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 
१ 


वाशी पोलीस ठाणे 


our 


२ 


वाशी पोलीस ठाणे 
वाशी पोलीस ठाणे 
वाशी पोलीस ठाणे 


m 


४ 


इंडियन एज्युकेशन सोसा. नवी मुंबई हायस्कूल वाशी, से. १ वाशी पोलीस स्टेशनजवळ , 
वाशी . ( २ उपकेंद्र ) 
सॅक्रेट हार्ड हायस्कुल , से. ४, एम . जी. एम . हॉस्पिटलजवळ, वाशी, नवी मुंबई . 
सेंट मेरी मल्टी परपज हायस्कुल अॅन्ड ज्यू . कॉलेज , से. १० ए, वाशी, नवी मुंबई. ( २ उपकेंद्र ) । 
अली अब्दुल आझीम खटखटे, प्रा . इंग्लिश स्कुल, प्लॉट नं. १५ , से. १० ए, 
वाशी , नवी मुंबई . 
आयसीएलईएस मोतीलाल झुनझुनवाला कॉलेज, से. ९ ए, वाशी बस डेपो जवळ , 
नवी मुंबई . ( २ उपकेंद्र ) 
फादर अॅग्नेल मल्टीपरपज हायस्कुल अॅन्ड ज्युनिअर कॉलेज, से. ९ ए., वाशी , 
अपोझिट बॉस्केट बॉल कोर्ट व वाशी बस डेपोजवळ , वाशी नवी मुंबई . 
सेंट लॉरेन्स हायस्कूल, प्लॉट नं . २६, से. १६ ए, वाशी, नवी मुंबई. ( २ उपकेंद्र ) 
रायन ख्रिश्चन स्कूल, से. १६ ए, वाशी, नवी मुंबई. 
कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज, वाशी, नवी मुंबई. 


वाशी पोलीस ठाणे 


w 


वाशी पोलीस ठाणे 


८ 
९ 


वाशी पोलीस ठाणे 
वाशी पोलीस ठाणे 
वाशी पोलीस ठाणे 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १८ - २४ , २०१४ / भाद्र २७ - आश्विन २, शके १९३६ 


परीक्षा केंद्राचे नाव 


अ. क्र . 
( १ ) 


पोलीस ठाणे हद्द 
___ ( ३ ) 


( २ ) 


१० 
११ 


वाशी पोलीस ठाणे 
वाशी पोलीस ठाणे 


आयसीएल हायस्कूल , से. १५ -१६, वाशी, नवी मुंबई . 
वाशी इंग्लिश हायस्कूल अॅन्ड ज्युनिअर कॉलेज , प्लॉट नं. १३१, से. २८ , वाशी , 
नवी मुंबई . 
एसएसव्ही नवी मुंबई विद्यालय (प्राथमिक ), प्लॉट नं . ६ए, डॉ. बापूजी सांळुखेमार्ग , 


१२ 


एपीएमसी पोलीस ठाणे 


१३ 


एपीएमसी पोलीस ठाणे 


१४ 


से . २६ ए, कोपरी वाशी, नवी मुंबई. 
ॲगलॉन हाईटस् इंटरनॅशनल स्कुल, प्लॉट नं . ७, से . १९ बी , वाशी आरटीओच्या बाजूला 
वाशी, नवी मुंबई. 
रयत शिक्षण संस्था, प्रायमरी मॉर्डन स्कूल , से. ७, वाशी , नवी मुंबई . (२ उपकेंद्र ) 
साईनाथ हिंदी प्राथमिक शाळा, प्लॉट नं . १६ / १७, से. १०ए , वाशी, नवी मुंबई . ( २ उपकेंद्र ) 
आर. एफ . नाईक विद्यालय , बोनकोडे, प्लॉट न. २२ / २३ , से. ८, कोपरखैरणे , 
नवी मुंबई. 
ज्ञानविकास संस्था हास्यकुल , से. १७, कोपरखैरणे, नवी मुंबई . 
सेंट मेरी आयसीएसई स्कूल, प्लॉट नं . २६ , से. १० , डी मार्ट जवळ, कोपरखैरणे , 
नवी मुंबई. 


वाशी पोलीस ठाणे 
वाशी पोलीस ठाणे 
कोपरखैरणे, पोलीस ठाणे 


१७ 
१८ 


कोपरखैरणे, पोलीस ठाणे 
कोपरखैरणे, पोलीस ठाणे 


सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


नवी मुंबई, 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१४ . 


के . एल. प्रसाद, 
पोलीस आयुक्त , 

नवी मुंबई. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERN 
MENT CENTRAL PRESS . 21- A . NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


